विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेंतर्गत 
Education Ranking framework, 
school development plans, and 
Resource Mobilization Frameworks 
for Ashram shalas या योजनेच्या 
मार्गदर्शक सुचनांना मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय २०२१/प्र.क्र.१२/का.१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ०३/०८/२०२१ 
वाचा- 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.९०. ११०१५/०४(४३)/२०१८-७8॥5 
दिनांक २१.०६.२०१८ 
२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक केंद्रीय २०१८/ प्र. क्र. ६९/ का१९ 
दि. १०/०९/२०१८, दि.५/११/२०१८ 


प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान, भारतीय संविधानाच्या 
अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजना अंतर्गत राज्य शासनास अनुदान 
प्रदान होत असते. या योजना अंतर्गत प्राप्त होणा-या अनुदानासाठीचे प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येतात. आदिवासी 
विकास विभागामार्फत आश्रमशाळांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या मोजमापासाठी गुणानुक्रम रचना निर्मिती 
करणे, शाळा गुणानुक्रम रचना करण्यास निकष ठरविणे, उत्कृष्ट आश्रमशाळांना प्रोत्साहन देणे, व 
गरजेनरुप कार्यक्रम आखणे या हेतुने “Education Ranking framework, school development 
plans, and Resource Mobilization Frameworks for Ashram shalas ही रु.२५०.०० लक्ष किंमतीची 
योजना केंद्र शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात आली. 


२. आदिवासी विद्यार्थ्याच्या शिक्षणासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत आश्रमशाळा चालविण्यात 
येतात. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जायुक्‍त गुणवत्तापुर्वक शिक्षण देणे हे विभागाचे ध्येय आहे. आश्रम 
शाळेतील शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या मोजमापासाठी गुणानुक्रम रचना निर्मिती करणे, शाळा गुणानुक्रम रचना 
करण्यास निकष ठरविणे, शाळेसाठी वैयक्तिक विकासाचे नियोजन बनविणे, शाळा तपासणी करणाऱ्या 
मुल्यानिर्धारकाची क्षमता बांधणी करणे, उत्कृष्ट कार्य करणा-या आश्रमशाळांना प्रोत्साहनपर पारितोषिके 
देणे, गुणाणुक्रमामध्ये पिछाडीवर असलेल्या आश्रमशाळांकरिता क्षेत्रनिहाय कार्यक्रमांची आखणी करणे व 
त्यामार्फ़त तेथील शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धिंगत करणे, त्याआधारे विद्यार्थ्यांची क्षमता वृद्धिंगत करणे याकरिता 
Education Ranking framework, school development plans, and Resource Mobilization 
Frameworks for Ashram shalas हा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करणेत आला. सदर योजना विशेष 
केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत सन २०१८-१९ करीता राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भ १ येथील पत्रान्वये 
मान्यता देऊन अंमलबजावणीकरीता रु.२५०.०० लक्ष इतका निधी मंजुर केला आहे. संदर्भ २ येथील 
शासननिर्णयान्वये सदर निधी आयुक्‍त आदिवासी विकास नाशिक यांना वितरीत करण्यात आला असुन 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांनी हा निधी आहरीत केला आहे. सबब, आता Education Ranking 
framework, school development plans, and Resource Mobilization Frameworks for Ashram 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय २०२१/प्र.क्र.१२/का.१९ 


shalas ही योजना कार्यान्वित करणेकरिता मार्गदर्शक सुचनांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


area निर्णय- 


विभागामार्फत आश्रमशाळांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या मोजमापासाठी गुणानुक्रम रचना निर्मिती 
करणे, शाळा गुणानुक्रम रचना करण्यास निकष ठरविणे, उत्कृष्ट आश्रमशाळांना प्रोत्साहन देणे, व 
गरजेनरुप कार्यक्रम आखणे या हेतुने “Education Ranking framework, school development 
plans, and Resource Mobilization Frameworks for Ashram shalas” या रु 240.00 लक्ष 
किंमतीची योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने सोबतच्या परिशिष्ट १ नुसार मार्गदर्शक सुचनांना मंजुरी 
प्रदान करणेत येत आहे. 


२. सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत 
अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत त्वरीत कार्यवाही करण्यात यावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व 
भौतिक अहवालासह शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 
ay हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०३१६४८१३१०२४ असा आहे. हा SSA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Vijay Waje 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi 


2.5.4.20=1b4b695a8c26d140fc5c049d281 eedbf23beed! 
6132cf2814776, 
seudonym=23F 17B7ABBFC6358B3073C61D025B7893. 


‘Maharashtra, 
9a89ad752641 


|A825E98, 


ee e P: 
serialNumber=400892E5E82479E4F3C8CF46538DC917B7071E979796 
| a a e D37178D3B709E19155AB, cn=Prakash Vijay Waje 
Date: 2021.08.03 17:00:04 +05'30' 


(प्रकाश वि.वाजे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. सचिव,आदिवासी विकास,मंत्रालय,मुंबई 
४. आयुक्त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 
५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
६. सर्व सहसचिव/उपसचिव ,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
७. सर्व अपर आयुक्‍त ,आदिवासी विकास,नाशिक 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास. 
९. जिल्हा शिक्षण अधिकारी, नाशिक. 
१०.निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय २०२१/प्र.क्र.१२/का.१९ 


सन २०१८-१९ करीता विशोष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत मंजुर योजना 


परिशिष्ट १ 
il योजनेचे नांव Education Ranking framework, school development plans, 
and Resource Mobilization Frameworks for Ashram shalas 
२ । हेतू/उद्येश विभागातील आश्रमशाळांचे शैक्षिणिक मूल्यांकन करुन 
आश्रमशाळांची Ranking ठरविणे. त्याआधारे उत्कृष्ट 
आश्रमशाळांचा शोध घेऊन त्यांना प्रोत्साहन देणे तर पिछाडीवर 
असलेल्या आश्रमशाळांकरिता गरज असलेल्या क्षेत्रांचे 
अवलोकन करुन अशा आश्रमशाळांच्या गुणवत्ता/ 
दर्जावाढीसाठी गरजेनुरुप कार्यक्रम आखणे तेथील शैक्षणिक 
गुणवत्ता वृद्धिंगत करणे, त्याआधारे विद्यार्थ्यांची क्षमता वृद्धिंगत 
करणे. 
३ | मंजुर निधी सन २०१८-१९ मधील विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत मंजूर 
रक्कम रु. २५०.०० लक्ष. 
।४ | कालावधी २ वर्ष 
५ | लाभार्थी / युनिट संख्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या सर्व शासकीय 
आश्रम शाळा, एकलव्य निवासी शाळा आणि अनुदानित 
आश्रम शाळा. 
६ | खर्चाचे सविस्तर शैक्षणिक मूल्यांकन - रु.१२५.०० लाख 
अंदाजपत्रक पारितोषिके - रु. ११३.०० लाख.-- बक्षिस वितरण कार्यक्रम 
१२.००लक्ष. एकुण रु. १२५.०० लक्ष. 
एकुण- रु.२५०.०० लक्ष 
अंमलबजावणी अधिकारी आयुक्‍त, आदिवासी विकास 
८ | नियंत्रक अधिकारी आयुक्‍त, आदिवासी विकास 
९ | निधी वितरण कार्यपद्धती निधी वितरणाची पद्धत संनियंत्रण समिती ठरवेल. 
| ० | योजना राबविण्याची आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या स्तरावर योजनेची 
कार्यपध्दती कार्यपद्धती निश्चित करणे व अंमलबजावणीचे संनियंत्रण 


करण्यासाठी खालीलप्रमाणे मुल्यमापन व संनियंत्रण समितीची 
रचना करणेत येईल. 

© आयुक्‍त,आदिवासी विकास - अध्यक्ष 

«७ सह/उपसचिव, आदिवासी विकास- सदस्य 

© अपर आयुक्त, कोणतेही दोन -सदस्य 

«७ अपर आयुक्त (मुख्या)आ.वि. नाशिक - सदस्य 

७ प्रकल्प अधिकारी कोणतेही ५- सदस्य 

© जिल्हा शिक्षण अधिकारी, नाशिक - सदस्य 

«७ उपायुकक्‍्त,शिक्षण,आयुक्‍तालय नाशिक - सदस्य सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय २०२१/प्र.क्र.१२/का.१९ 


आश्रमशाळांचे मुल्यांकन करणे व उत्कृष्ट आश्रमशाळांना 
प्रोत्साहनपर बक्षिस देणे, पिछाडीवर असलेल्या 
आश्रमशाळांकरीता गुणवत्ता / दर्जावाढीसाठी कार्यक्रम आखणे 
हे समितीचे मुख्य कार्य असेल. 

शैक्षणिक मूल्यांकन करणे या करीता संपुर्ण राज्याकरीता निकष 
ठरविणे, प्रत्यक्ष मुल्यांकन करणे, जमा झालेल्या माहितीचे 
विश्लेषण करणे, माहितीच्या आधारे आश्रमशाळांची विविध 
गटात विभागणी करणे ही समितीची मुख्य कार्ये असतील. 
प्रकल्प स्तरावरील शिक्षण कक्षामार्फ़त समिती वरील कार्ये पार 
पाडील. 

मुल्यांकनामध्ये पिछाडीवर असलेल्या आश्रमशाळांकरिता गरज 
असलेल्या क्षेत्रांचे अवळोकन करुन गुणवत्ता दर्जावाढीसाठी 
क्षेत्रनिहाय कार्यक्रम आखणेत येतील. सदर कार्यक्रम प्रकल्प 
स्तरावरील शिक्षण कक्ष अपर आयुक्‍त स्तरावरील शिक्षण 
कक्षाकडे सादर करेल. सर्व प्रकल्प स्तरावरील शिक्षण 
कक्षाकडुन प्राप्त कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करुन सदर कार्यक्रम 
आयुक्‍त स्तरावरील समितीकडे सादर करणेची जबाबदारी 
अपर आयुक्‍त स्तरावरील शिक्षण कक्षाची असेल. अशाप्रकारे 
प्राप्त कार्यक्रमांच्या आधारे राज्यस्तरीय समिती गरजेनुरुप 
क्षेत्रनिहाय कार्यक्रम तयार करुन शासनास सादर करेल. 
याकरीता संनियंत्रण समिती निश्चित कालमर्यादा आखुन देईल. 
योजना कालावधीत शैक्षणिक मुल्यांकन दोन वेळा करणेत 
येईल. योजनेच्या सुरवातीला व योजना पहिले मुल्यांकन 
झाल्यानंतर १८ महिन्यांनी दुसरे मुल्यांकन होईल. दुस-या 
मुल्यांकनानंतर पहिले मुल्यांकन व दुसरे मुल्यांकन 
यांच्याआधारे राज्यस्तरावर संपुर्ण आश्रमशाळांचा तुलनात्मक 
अभ्यास केला जाईल. 

उत्कृष्ट आश्रमशाळांना प्रोत्साहनपर बक्षिसे देणे या करीता 
प्रकल्प स्तरावरील शिक्षण कक्ष प्रकल्प स्तरावरील ५ सर्वोत्कृष्ट 
आश्रमशाळा आयुक्‍त स्तरावरील शिक्षण कक्षाकडे निर्देशित 
करेल. त्यामधुन अपर आयुक्‍त स्तरावरील शिक्षण कक्ष 
सर्वोत्कृष्ट ५ आश्रमशाळा निवडेल. तसेच आयुक्‍त स्तरावरील 
समितीकडे अपर आयुक्‍त स्तरावरून सर्वोत्कृष्ट ५ आश्रमशाळा 
निर्देशित करण्यात येईल. बक्षिसांची रक्कम मुल्यमापन व 
संनियंत्रण समिती ठरवेल. 

सर्व अपर आयुक्त स्तरावरून प्राप्त आश्रमशञाळांमधुन आयुक्‍त 
स्तरावरील समिती सर्वोत्कृष्ट शाळा निवडेल. ज्या 
आश्रमशाळांची निवड राज्यस्तरावर झाली आहे. अशा 
आश्रमशाळांना अपर आयुक्‍त स्तरावरील बक्षिसे मिळणार नाही. 
त्याएवजी पुढील आश्रमशाळेला त्या क्रमांकाचे पारितोषिक 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय २०२१/प्र.क्र.१२/का.१९ 


मिळेल. पुरस्कार कार्यक्रमाचे आयोजन आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास यांचे द्वारे करण्यात येईल. 

योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता निर्णय घेण्याकरीता सदर 
समिती सर्वोच्च समिती असेल. अंमलबजावणी करतांना येणा-या 
अडचणी सोडविणे व अंमलबजावणीच्या दृष्टिने योजनेमध्ये योग्य 
बदल करण्याचे अधिकार आयुक्‍त आदिवासी विकास यांना 
असतील. तथापि, काही धोरणात्मक बाब उद्चवल्यास शासनाचे 
मार्गदर्शन घेण्यात यावे. 


 ११| १3 


मुल्यमापन व संनियंत्रण 


याबाबतची पद्धत संनियंत्रण व मुल्यमापन समिती ठरवेल. 


१२ 


फलनिष्पत्ती 


विभागातील आश्रमशाळांचे afer मूल्यांकन करुन 
आश्रमशाळांची Ranking ठरविण्यात येईल. त्याआधारे उत्कृष्ट 
आश्रमशाळांचा शोध घेऊन त्यांना प्रोत्साहनपर पारितोषिके दिली 
जातील तर पिछाडीवर असलेल्या आश्रमशाळांकरिता गरज 
असलेल्या क्षेत्रांचे अवलोकन करुन अशा आश्रमशाळांच्या गुणवत्ता 
दर्जावाढीसाठी गरजेनरुप कार्यक्रम आखण्यात येतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


